शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५२/३-ओ 


राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार 
विषयक सुधारणा करिता सहाय्य 
(आत्मा)अंतर्गत राज्यस्तरीय होतकरी सल्ला 
समिती (SFAC) करिता मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५२/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक-: १८ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा : 
१) संचालक (आत्मा),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र पुणे, यांचे पत्र क्र. कृ.आ./सं.आत्मा/ प्र.क्र.३२- 

१७/अ.श्ा.स/७०३/२१, दि. ११/११/२०२१ 
प्रस्तावना :- 

राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य (आत्मा) अंर्तगत केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना २०१८ अन्वये राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर विविध समित्या स्थपन करणेबाबत 
सूचित करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने आयुक्‍त (कृषि) कार्यलयाकडून सदर समित्या स्थापन करणेबाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यस्तरीय शेतकरी सल्ला समिती स्थापन करणेकरिता 
जिल्हा स्तरावरुन एका शेतकऱ्यांचे नाव कळविणेबाबत निकष देण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने दि.११.११.२०२१ 
रोजीच्या संचाळलक(आत्मा),कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्या प्रस्तावाप्रमाणे, मा. राज्यमंत्री(कृषि) यांनी शिफारस 
केल्याप्रमाणे तसेच मा.मंत्री (कृषि) महोदय यांचे कार्यलयाकडून प्राप्त महितीचा समावेश करुन राज्याच्या कृषि 
विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य (आत्मा) अंतर्गत राज्यस्तरीय शेतकरी सल्ला समिती 
(SFAC) करिता निवडलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांवर शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. त्यास अनुसरुन शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य (आत्मा) अंतर्गत राज्यस्तरीय 
सल्ला समिती (85809 करीता सदर शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे निवडलेल्या 
शेतकऱ्यांच्या नावास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उर्वरीत जिल्ह्यांचे सदस्यांची नियुक्‍ती करताना शोष प्रवर्गाची पुर्तता करावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥॥॥॥०७७॥॥७.५०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११८१५५३२११९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2021.11.18 16:04:43 +05'30' 


(हे.गो.म्हापणकर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई - ३२ 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५२/३-ओ 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुकक्‍्त(कृषि),महाराष्ट्र राज्य,पुणे (५ जादा प्रतीसह) 

संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्‍ताळलय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

सर्व संचालक / कृषि सहसंचालक,कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

qo) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

११) सर्व जिल्हाधिकारी 

१२) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा) 

qu) ud कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१५) आत्मा अंतर्गत राज्यस्तरीय शोतकरी सल्ला समिती (SFAC) करीता निवड झालेले सर्व 
संबंधित शेतकरी 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचलनालय, मुंबई 

१७ मा. मंत्री(कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१८) मा. राज्यमंत्री(कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१९) निवड नस्ती (का.३ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SRT Fore क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५२/३-ओ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५२/३-अ, दि.१८.११.२०२१ सोबतचे परिशिष्ट “अ 
“राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा करीता सहाय्य (आत्मा) 


अंतर्गत राज्यस्तरीय VAHL सल्ला समिती (SFAC) करीता शहोतकरी निवड” 


अ.क्र. शेतक-याचे नाव जिल्हा विभाग पत्ता प्रवर्ग 
।१ | श्री.यज्ञेश् वसंत सावे पालघर ठाणे मु.पो.झाई-बोरीगाव, ता. तलासरी खुला 
२ श्रीमती रेखा भास्कर दिसले रायगड ठाणे मु.पो.कडशोळे, ता. कर्जत खुला 
3 श्री.बाजीराव बच्चाराम झेडे सिधुदुर्ग ठाणे मु.पो.हिर्लाक, ता. कुडाळ खुला 
8 श्री. राजेद्र किसन महाजन जळगाव नाशिक मु.पो.धरणगाव, ता. धरणगाव खुला 
4 श्री. नरेंद्र लोटन सोनवणे नाशिक नाशिक मु.पो.वडेल, ता. मालेगाव खुला 
६ श्रीमती सुगंधा मिलिद भोये नाशिक नाशिक मु.पो.कुभांरबारी, ता. पेठ अनु. जमाती 
9 श्री. राहुल अमृत रसाळ अहमदनगर पुणे मु.पो.निघोज, ता. पारनेर खुला 
८ श्रीम. सुचिता प्रशांत नानगुडे पुणे पुणे मु.पो.गोहे, ता. हवेली खुला 
९ श्री. महेश राजेंद्र पाटील सोलापूर पुणे मु.पो.अकोले(बु), ता. माढा खुला 
१० श्री. गणेश बजरंग बाबर सातारा पुणे मु.पो.उडतारे, ता. वाई खुला 
११ सौ. अनिता संग्राम सावंत सांगली कोल्हापूर मु.पो.माणिकवाडी, ता. वाळवा खुला 
१२ श्री. अरुण शामराव सावंत सांगली कोल्हापूर मु.पो.संतगाव, ता. पळुस खुला 
१३ श्री. अशोक मारुती फराकटे कोल्हापूर कोल्हापूर मु.पौ.कसबा वाळवे, ता. राधानगरी खुला 
१४ श्री.अभिमान शाहुराव अवचर बीड औरंगाबाद मु.पो.वडवाडी/बोरखेड,ता.बीड खुला 
१५ श्री. लालासाहेब देशमुख लातुर लातुर मु.पो.कातपूर, ता.लातूर खुला 
१६ श्रीम. कांचनमाला उत्कर्ष संगवे उस्मानाबाद लातुर मु.पो.शिराढोण, ता.कळंब खुला 
१७ श्री.पंजाब उत्तमराव डख परभणी लातुर मु.पो.गूगळी धामणगाव, ता.सेलु खुला 
१८ सौ. वेशाली राजकुमार चौहान नागपूर नागपूर मु.पो.ता.मौदा अनु. जाती 
१९ श्रीम.मालती मधुकर कुथे चंद्रपूर नागपुर मु.पो.गांगलवाडी, ता.ब्रम्हपुरी खुला 
२० श्री.पुंडलिक राजाराम देशमुख गडचिरोली नागपुर ता. कुरखेडा खुला 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 


Date: 2021.11.18 16:04:57 +05'30' 


(हे.गो.म्हापणकर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


